पोथीमध्ये लपली 


लेखन: डब्ल्यू. निकोल लीसा 
चित्र: बॉनी क्रिस्टनसन 
मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


लेखन: डब्ल्यू. निकोल लीसा 
चित्र: बॉनी क्रिस्टनसन 
मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


जसे अनेक वेळा होते, तसे या पस्तकाची प्रेरणा 
दुसरे पुस्तक आहे. एलिज़ाबैथ बी. विल्सनचे लेखन 
बायबल्य्‌ एण्ड बरॅस्टिएरीसू* ए गाइड ट॒ इल्यमिनेटेड 
मॅन्यस्क्रिप्टर (१९९४) न्यूयॉकची पियरपॉन्ट मॉर्गन 
लायब्ररीच्या सहभागाने तयार झाले होते. मिज़ 
विल्सनने यात एक चित्र सामील केले ते सेंट 
ऑगस्टाइनची सिटी ऑफ गाड्यधून घेतले गेले 
जे ?£४० इसवीसनातते आहे 


हे चित्र नक्कत्र करणाऱ्या (लेखनकरणारा) 
हिल्डेबर्टस्चे आहे. त्याला एक त्रास देणारा उंदीर 
दिसतो. उंदीर त्याचा पनीरचा तकडा चोरतो 
हिल्डेबर्टस्च्या चित्राच्या खाली त्याच्या यवा शिष्याचे 
एक चित्र आहे, ज्यात्रा आपल्या गुरूला होणाऱ्या 
ब्रासापासन पर्णपणे अज्ञानी असन तो चर्मपत्रावर 
केल्या जाणाऱ्या सजावटीचे नमुन्यांची नक्कल करत 
आहे. 


खरेतर चित्रात हिल्डेबर्टस्‌ आणि उंदिर आहे. मला 
त्या यवा शिष्याच्या बाबत विचार केल्याशिवाय राहू 
शकत नाही. तो मठाच्या स्क्रिप्टोरियम (ल्रेखन-कक्षात) 
कसा आला? त्याला कसे शिक्षित किंवा प्रशिक्षित कसे 
केले गेले? तो सद्धा एक कशल चित्रकार झाला का? 


सगळ्या गोष्टींसारखीच ही गोष्ट सुधा त्या प्रश्‍नाने 
माझ्या मनात निर्माण झाली जे माझ्या मनात किलबिल 
करत होते 


ी. 


च्छ 


1 
भम 


ग 


10 


>. 


व 
ी 


मध्यय॒गामध्ये एखाद्या सामंताच्या मल्राला त्रेखन वाचन 
शिकवण्यासाठी चर्चमध्ये दाखल केले जाई ही गोष्ट सामान्य होती 
काही श्रीमंत लोकांचे सुदधा चर्चच त्यांचे घर असे 

पण सायमनची गोष्ट वेगळी होती. तो कोणा सामंतचा मुलगा 
नव्हता. तो अनाथ आणि एका गरीब शेतकरी कटंबातला होता. त्याचे 
आईवडील वसंतात आलेल्या प्रात वाहून गेले 

पन सायमनला गोष्टी पटकन समजत असत आणि तो चतर स॒दधा 
होता. यामळे मठातले सन्यासी त्याला आपल्या मठातन काढन टाक 
|ः नाही, जिथे तो एक दिवस हजर झाला होता 


ह कळ कीक. क्ण. ण  ' पु काााााा 


सायमनत्ना शिकवण्याचे, समजवण्याचे काम ब्रदर विलियमवर 
येऊन पडले होते. ते मठाचे एक संन्यासी होते आणि एक तज्ञ पत्र 
ल्रेखक होते. ते लेखन-कक्षात काम करत असत. ब्रदर विलरियमच्या 
देखरेखीखाली सायमन त्रेखनकक्षातले व्यवहार शिक लागला. मेंढीची 
कातडी कशी वाळवायची आणि ताणून त्याचे चर्मपत्र कसे केले 
जाते,रंग तयार करण्यासाठी ते कसे कटायचे आणि वर्णमाल्रेतरली 
अक्षरे हुबेहूब कसे गिरवायचे. 


ब्रदर विलियमच्या खाल्ली 
सायमनने वेगवेगळ्या प्रकारचे 
हस्तलिखित/पोथ्याच्या बाबत 
शिकून घेतले. ज्या मठातल्या 
लेखनकक्षात ठेवल्या होत्या, 
तिथे हाताने लिहलेली पुस्तके 
होती. 

इथे बैस्टियरी असली या 
काल्पनिक जानवरों की क्रिताबें 
होती है । 


त्याला हे ही समजले की 
हर्बल पोथीमध्ये औषधी 
वनस्पतीची नोंद आहे. आणि 
भजनमातल्रेत बायबलची गाणी होती. 


सायमन जिज्ञास शिष्य होता. 
> 
त्याला वाटे त्याने मठाधीश फादर 
एनसेैल्मत्रा, जे चित्रकत्रेत उस्ताद 
होते, त्यांना मदत करावी. त्याला पण ब्रदर विलियम यांना वाटे की सायमनने आधी खप 
मठातील एखादया पोथीसाठी चित्र > 
जो मन अभ्यास करावा. शेकडो तास त्याने चर्मपत्राच्या तुक्‍द्यान्वे 
काढावे वाटत होते. (49७ चित्रांची नक्कल करावी. पानाचे नक्षीदार नमुने करावे. घोटीव &09) 
वेलबुट्टी काढावी. 


.-- 


एक दिवस आपला अभ्यास पूर्ण न 
सायमनने ब्रदर वितरियमला विचारले, “मी फादर 
एनसैल्मच्या पोथीसाठी चित्र काढू शकतो का?” 


“धीर धर सायमन,” ब्रदर वित्रियम म्हणाले. 
“माहीत आहे चर्मपत्राच्या कटाई शिवाय इतर वस्तूंना 
हात लावण्याची परवानगी मला खूप वर्षानंतर मिळाली 
होती. आणि तू तर इतर कोणा शिष्यापेक्षा लवकर 
प्रगती केली आहे.” 


“पण मी चिंध्यावर पानाचे नमने काढण्यापेक्षा 
क] 
अधिक काहीतरी करण्यास तयार आहे..” 


“बेशक, तू पात्रता खूप आहे सायमन,” ब्रदर 


वित्रियमने त्याला टोकत म्हटले. “मला अजिबात शंका 
वाटत नाही एक दिवस त॒झी चित्र अनेक पोथ्यामध्ये 
असतील याची. पण हा निर्णय तर फक्त फादर 
एनसैल्मच करू शकतात. 


सायमनने मान खात्री घातत्री. 


“पण तला वाटलं तर त फादर एनसैल्मशी बोल 
।्े ९९ (९ 
शकतो. सायमनच्या डोळे लकाकू लागले. 


फादर एनसेल्म बारीक होते, मोठया नाकवाले व्यक्‍ती 


होते. ते शिस्तीच्या नजरेने येत, पण ते खप हशार आणि 


बदधिमान होते 


काही दिवसानंतर ब्रदर वित्रियमने सायमनला सांगितलं 
की त्यांचे फादर एनसैल्मशी बोलणे झाले आहे. मठाधीशांना 
त्याला भेटायची इच्छा आहे. सायमन उत्तेजित झाला 
जेव्हा ते दोघे फादर एनसैल्म यांच्या खोलीत गेले, फादर 
त्यांच्या खर्चीत बसलेले होते. त्यांच्या हातामध्ये चर्मपत्राचे 
कितीतरी तकडे होते, ज्यांच्याकडे ते बारीक नजरेने बघत होते 
आहा सायमन,” फादर यांनी त्याच्याकडे बघत म्हटले 
मी तझी वाट बघत होतो. ब्रदर वित्रियम यांनी तुझ्या 
चित्रांचे काही नमने मला दिले होते. 
सायमनला हे बघन आश्‍चर्य वाटले की त्यांच्या हातात जे 
चर्मपत्र होते ते त्याने नकतेच चित्रित केलेले होते 
ब्रदर विलियम म्हणात्रे की त॒ एक उत्तम शिष्य आहे,” 
ते पढे बोलत राहिले 
सायमनने अडखळत मान हलवली 
हे पण की तला माझ्या एखादया पोथीसाठी चित्र 
काढायची इच्छा आहे 


सायमनने परत हो म्हणत मान हत्रवली. 


"५ 


“तझी चित्रे खप चांगली आहेत.” फादर एनसैल्म पढे 
म्हणाले. “तुझी नजर तिक्ष्ण आहे, आणि त्‌ कोणत्याही 
वस्तची नक्कल करू शकतो. पण फक्‍त कोशल्यच परेसे 
नसते सायमन. एक कलाकार होण्यासाठी कोशल्याबरौबर 
नजर देखील असावी लागते. 

“नजर?” सायमनने विचारले 

“बिलकल, उमदा कलाकार तो नसतो जो चित्रांची 
हुबेहूब नक्कल करतो. उमदा कतल्राकार आपल्या कल्पनेने 
नवीन, संदर चित्रे रचतो.” 

सायमनने आपल्याला समजतं आहे हे दाखवण्यासाठी 


मान हलवली र 
“पोथीला हात लावण्यापर्वी तना आपले कोंशल्य /*) भस्ट्क पुढचे काही आठवडे सायमन उंदरांना पकडण्याचा प्रयत्न करत होता 
दाखवावे लागेल.” >> तो त्यांच्या मागे धावला, त्यांच्यावर उडी मारली. चर्मपत्राचे तुकडे त्यांच्या 
“ते कसे?” * [47० अंगावर फेकले. त्यांना पकडण्यासाठी पिंजरे लावले, जाळे पसरवले. पण हे 
“उंदरावर नियंत्रण मिळवून!” फादर एनसैल्म यांनी शरग>)* काम त्याने जेवढा विचार केला त्यापेक्षा अधिक कठीण होते. 
ज़ोर देत म्हटले र 
“त्यांना पकडून?” 


“अरे हो! सदध्या मठात त्यांची संख्या खप वाढली 
आहे.तला जेवढे शक्य होतील तेवढे उंदीर पकड. पण एक 
गोष्ट तुला सांगून ठेवतो,” त्यांनी पढे जोडले. “उंदीर चपळ 
असतात तला त्यांचा अभ्यास करावा लागेल. त्यांना आतून 
आणि बाहेरून समजन घ्यावं लागेल. आणि तक्षात ठेव 
तुझ्या कल्पनेचा उपयोग सुद्धा करावा लागेल 


“फादर एनसैल्म!” डोळे वर करून बघताच सायमनच्या 
एक दिवस सायमन लेखन-कक्षात बसून चर्म-पत्रांच्या तोंडातून निघाले. 
तुकड्यांवर तर नमुने काढत होता. तितक्यात काही फुट “सायमन?” फादर हे आश्चर्याने म्हणाले. 
लांब त्याला एक उंदीर दिसला. चर्मपत्राच्या खाली त्याने त्या 
जीवाला धरु लागला, पण चमकदार डोळ्यांचा तो उंदीर वाचला. 
सायमन फरशीवर तोंडावर पडला. तेवाच दरवाजा फटकन 
उघडला. 


“खरंतर मि उंदीर पकडण्याचा प्रयत्न करत होतो,” सायमनने 
दम घेत सफाई दिली. “जसे तुम्ही सांगितले होते.” 


“पण, मि तर तुला उंदीर पकडायला सांगितले 
> 
नव्हते.”काही क्षण गप्प बसून फादर एनसैल्म म्हणाले.” मी 
तुला त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवायला सांगितले होते. दोन्हीमध्ये 
खूप फरक आहे. 


एवढं म्हणून ते पुढे गेले. 


“याचा अर्थ काय आहे?” सायमनने ब्रदर विलियम जेव्हा 
लेखन कक्षात भेटले तेव्हा समजून घेण्याची इच्छा त्याने दाखवली 
“पण मी तल्ला उंदीर पकडायला सांगितले नव्हते. त्यांच्यावर 
नियंत्रण ठेवायला सांगितले होते? दोन्ही गोष्टी एक नाही का? 


ब्रदर विलियम यांनी थोड्यावेळ विचार केला. “असं वाटतं की 
फादर एनसेैल्म यांनी तला कोडं सोडवायला दिलं आहे. माझा 
सल्ला आहे की त त्यांचा प्रत्येक शब्द गंभीरपणे घे. त्यांनी काय 
म्हटले होते ते सगळं लक्षात आहे ना?” 


“हो! सायमनने उत्तर दिले. “ठंदरांवर ताबा मिळवण्यासाठी 
मला जास्त अभ्यास करावा लागेल. त्यांना आतूनबाहेरून समजून 
घ्यावं लागेल आणि आपल्या कल्पनेचा उपयोग करावा लागेल.” 


“ओह,” कोडं सटल्यासारखे डोके खाजवत उलझन ब्रदर 
वित्रियम यांनी म्हटलं. “सत्य हे एक कोडंच आहे.” 


त्या रात्री सायमनने आपल्या अंथरूणावर झोपत फादर 
एनसैल्म यांचे गढ शब्दांशिवाय दुसरा काही विचार करू शकला 
नाही.ते शब्द त्याच्या डोक्यात घमत होते. आणि अचानक त्याने 
दूर कोपऱ्यात थरथरणारा उंदीर बघितला 


सायमनने वळन त्याच्याकडे बघितले तेवढ्यात त्याला फादर 
यांचे शब्द आठवले. “तला त्यांचा अभ्यास करावा लागेत्र,त्यांना 
आतन बाहेरून समजन घ्यावं लागेल.” 


सायमनने आपले डोळे त्या छोट्या जीवावर रोखले.तो त्याची 
प्रत्येक बारीक हालचाल बघू लागला.त्याला हे बघून आश्चर्य वाटले 
की उंदीर किती चोकस, किती सावध होता. छोट्याशा आवाजाने तो 
कशाप्रकारे पटकन हालचाल करतो. आणि मग कसा चपळतेने 
धावतो आणि गायब होतो. 


र र 1 |. 
ज्र क्ट 
॥/“* वा 
र“ 


दुसऱ्या ऱ् सकाळी सायमनला ब्रदर वित्रियम बाहेर चौकात | 
भेटले. “ब्रदर विलियम,” तो उत्साहात ओरडला, “मला समजले! मला 
उमजले." 


“काय समजल्रे-उमजले?” ब्रदर वित्रियम यांना जाणन घ्यावं वाटलं 


“फादर एनसेैल्म यांचे कोडं उमजन घेतलं मी,” सायमनने उत्साहाने 
सांगितलं 


“आणि ते काय होतं?” 


१. हे बघायचं होतं की मी उंदरांना किती चांगलं 

करू शकतो. ताबा मिळवण्याचा हाच अर्थ होता त्यांचा.” 
“मल्रा ही चित्रे फादर एनसैल्म यांना दाखवायचे आहेत.” ब्रदर 
वित्रियम काही म्हणण्याच्या आधी सायमन वळला आणि वेगाने 
पळत उभा राहिला. 


तो फादर एनसेल्म यांच्या खोल्लरीकडे पळत होता. त्यांच्या 
घराकडे तो वळत असतांनाच तो फादर यांना धडकला. 


शू १ वी १:२७ ९०४--१-भे न्क्ज 
6 ध? | “अरे लगाम लाव बाळा! मठाधीश कठोरपणे म्हणाले. 
| । “मठ पळण्याची जागा नाही.” 


“माफ़ी करा फादर,” सायमन म्हणाला. “पण मि 
तुम्हांला भेटायला येत होतो. मी तुम्ही घातलेले कोडे | 
। आहे.” 


“ओह, असे काय?” फादर एनसेैल्म म्हणालरे. “आणि 
सांग तुला काय समजले ते?” 


वः सायमनने कंबरेला लावलेल्या पेटीतून चर्मपत्र काढले 
४, आणि फादरच्या हातात ते चित्र ठेवले. 


& 
र १! फादर एनसैल्म यांनी खूप वेळ त्या चित्रांकडे बघितले. 


, _ “खूप सुंदर चित्रे काढली आहे तू, ते शेवटी म्हणाले. “आपला 

| विषयाचा नीट अभ्यास करण्याची आणि तो आतून बाहेरून 
समजून घेण्याची तुझ्यात क्षमता आहे. पण तरीही कोडे पूर्ण 
सुटलेले नाही.” 


. ] “ओह!” सायमन निराशने म्हणाला. 
रं “बघ, कोड्याचे दोन भाग आहेत. पहिला भाग तर तू 
1 
| 


सोडवला. पण दुसरा भाग अजून बाकी आहे की तुझ्या 
| कल्पनेचा वापर करतो तुझ्या हातात अजून आला नाही.” 
सायमनला ते चित्र परत करत फादर एनसेल्म यांनी म्हटले. 
£ आणि -----र विचारात बुडवून ते तिथून निघून गेले. 


ढ ग्् 
:०८8 
र्र. 

संध्याकाळच्या प्रार्थनेनंतर झोपण्याच्या खोलीत जाण्या 
एवजी सायमन गुपचूप लेखन कक्षात गेला म्हणजे त्याला, 
फादर एनसेल्मच्या म्हणण्यावर विचार करता येईल. उंबरा 
ओलांडून तो खोलीकडे निरखून बघू लागला. तिथे ब्रदर 
वित्रियम यांचे टेबल होते, शाईने भरलेल्या बाटल्याची रंग 
होती, दूरवर असणाऱ्या भिंतीला कितीतरी कपाटे लावलेली 
होती. 


या कपाटात मठातील पोथ्या ठेवलेल्या होत्या. सायमन 
दिवसातून अनेक वेळा त्यांच्यासमोरून गेला होता. पण आता 
रात्री ती त्याला बोलवत होती. खरेतर फादर एनसेल्म यांच्या 
परवानगी शिवाय त्याने असे करायतल्रा नको होते, पण त्याने 
स्वतःला फरशीवर सगळ्यात मोठी पोथी पसरून तो त्याची पाने 
उलटत आहे, असे बघितले. 


त्याने एकसारख्या पद्धतीने लिहलेली अक्षरे बघितत्री. 
त्याने चटकदार रंगांनी बघितलेली चित्रे बघितली. नजाकतीने 
काढलेल्या नक्षीने सजवलेली शीर्षके बघितली. 


पण त्याची नजर शेवटी जिथे टिकन राहिली त्या होत्या 
जुन्या पोथ्या. त्यावर एवढी लाजवाब चित्रकारी होती की त्याने 
तशी कधी बघितली नव्हती. 


त्याच्या लक्षात आलं की ब्रदर विलियम यांनी म्हटले होते 
की “एक पोथी तयार करणे किती त्रासाचे, सावकाश करण्याचे 
काम असते. प्रत्येक शब्दाला लक्षपूर्व, सावधानतेने लिहले जात 
असे. प्रत्येक चित्र काढण्यापूर्वी त्याची एक योजना तयार केली 
जाई. पूर्ण काम खूप थकवणारे असे, तरीही विनोदाच्या शिवाय 
होत नसे.” 


हे लक्षात घेऊन सायमनने पोथीवर काढलेली चित्रे बारकाईने 
बघितलत्री. 


कसे हास्य-विनोद लपले होते त्या पोथ्यामध्ये! कशाप्रकारे 
खिलाडूपणा आणि कशा कल्पना! 


अचानक सायमन थांबला. फादर एनसेल्म यांना हेच तर 
म्हणायचे नव्हते ना? जेव्हा त्यांनी म्हटले होते की मोठे कलाकार 
ते नसतात जे चित्रांची हुबेहूब नक्कल करतात. तर ते आपल्या 
कल्पनेने अद्‌भुत चित्रे काढतात. 


सायमन हा विचार करत होता तेव्हा त्याची नजर फादर 
एनसैल्म यांच्या टेबलाच्या खाली असणाऱ्या उंदरावर पडली, 
ज्याच्या मिशा उडत होत्या. 


उंदीर पळून जात नाही तोपर्यंत सायमन कोणतीही हरकत 
न घेता भूत बनून त्या उंदराकडे बघत राहिला, 


9 भ ० 


त्यानंतर सायमनने चर्म-पत्र घेतले क याया तती त्यावर रा | 
उंदीर काढू लागला. त्याने काही क्षणापूर्वी उंदीर पहिला होता 
तसे नाही, तर त्याने आपल्या कल्पनेने त्याला कसे पाहिले 
तशी चित्रे त्याने काढली. 


र 
। 


; चित्रा वर चित्र काढत गेला, जोपर्यंत ते चर्मपत्र पूर्ण 
् जात नाही. दुसऱ्या दिवशी परत तो फादर एनसेल्मच्या 
शोधात निघाला. यावेळी तो धावला नाही, खूप सावकाश चालला. 
लेखनकक्षाच्या बाहेरच फादर ब्रदर विलियमशी बोलतांना दिसले. 


सायमन तोंडाने काहीच बोलला नाही. आपल्या पेटीतून त्याने 
चर्मपत्र काढले, उघडले आणि मठाधीशांच्या हाती सोपवले. 


ते सायमनच्या चित्रांनी भरलेले होते. 


फादर एनसैल्म लक्षपूर्वक बघत होते. त्यांच्या ओठावर एक 
पटल्याचे हसू होते. “शाबास बेटा' ते म्हणाले, “खूप छान! आता 
तुला माझी पूर्ण म्हणणे समजले आहे.” 


त्यांनी एका हाताने लेखन कक्षाचा दरवाजा 
रः आणि दुसऱ्या हाताने सायमनला इशारा 
करत आत बोलावले. 


“ये, माझ्या बाळा आता तझ्यातत्री कल्पना 
०] 

जागी झाली आहे. तू आपल्या कोशल्याचा 
उपयोग लेखन कक्षात करू शकतो. इथे केवळ 
चर्मपत्रच तुला करायचे नाही, लेखणी आहे जी 
सोलून तुला तयार करायची आहे, रंग आहेत जे 
कटायचे आहेत, एवढेच नाही तर सर्व चित्रे 
(७ उंदीरच 
आहेत जी तुला काढायची आहेत, फक्त उंदीरच 


नाही, पाली, माशा, फले, झाडी, रोपे, किडे आणि 
> 

माणूस, प्रत्येक प्रकारचा जीव. कारण पोथीच्या 

पानांत अजब प्रकारचा एक संसार आहे, तो 

बघण्याची इच्छा असणारे तो बघू शकतात. 


"॥॥॥६॥॥॥७0७006066006 


१0११ ॥(६ ४ 


॥॥1॥111||||॥ |||) ||| | |||) 


्ा 1 


7 आल की) बक 


० जऱ्ूक क ०8 ह 
वि _ (| 
(1... 


“आणि सायमन ते जग प्रकाशित 
करण्यासाठी तू आता मदत करशील.” 


उपसहार 
मध्यय॒ग रोमन सामाज्य पतनापासन पनर्जागरण काळापर्यंत, एक हजार वर्षोंचे मानले जाते. या काळात हातांनी तयार केत्रेली 


पस्तके ज्यांन 'इल्यूमिनेटेड मैन्यस्क्रिप्टस' म्हटले जाई, इतिहास लिहून ठेवण्यासाठी, स्रक्षित ठेवण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा 
मार्ग होता 


सायमन याच काळातला होता, अकराव्या शतकाच्या मध्यातत्रा. त्या काळात धार्मिक पोथ्या मठातले संन्यासी तयार करत 
चर्च कहाण्या सांगत आणि इतिहास लिहून ठेवत म्हणन त्यांची गरज होती. त्याचबरोबर चर्च धार्मिक श्रद्धांचा प्रसार करण्यासाठी 
मदत करत असे 


याच कारणामळे त्या खप तक्षपर्वक तयार केल्या जात असत. त्या तयार करतांना काही नियमांचे काटेकोरपणे पात्रन केले जी. 
खास करून जेव्हा चित्र काढली जात. कारण चित्र फक्‍त सजावटीसाठी नसत तर ते प्रतीकात्म असत, म्हणजे प्रत्यक चित्र एक 
कहाणी सांगत. येशूच्या जीवनाची, संतांच्या जीवनाची, चर्चच्या इतिहासात घडलेल्या घटनेची. त्याकाळी सामान्य जनता वाचू-लिहू 
शकत नसे.म्हणन चित्रातनच त्यांच्या पर्यंत संदेश पोहचत असे 


अशा प्रकारे विचार पोहचवण्यासाठी काही प्रशिक्षित सन्यासी पानांची सजावट करत असत. त्यांना 'इल्यूमिनेटर' म्हणजे 
चित्रकार म्हटले जाई. हे चित्रकार काही नियमांचे, रुढींचे कठोर पालन करत असत.त्यात काही कोंशल्यांचा समावेश असे, जसे की 
संताच्या हाताची मुद्रा, त्यांच्या हातातल्या वस्तू, त्यांच्या कपड्यांचा रंग. याची हुबेहूब नक्कल केली जात असे. तशाच प्रकारे 
पोथीतल्या लिखित भागातील अक्षरांची सावधानपर्वक नक्कल करून दुसऱ्या पोथीत लिहले जाई. साहजिकच अशा प्रकारे पथी 
लिहायला खप वेळ लागत असे 


पण इल्यूमिनेटर कलाकार होते आणि कलाकारांना आपल्या कलेसाठी स्वातंत्र्य हवे असते. मग तो कलाकार आपली 
अभिव्यक्ती कठे व्यक्‍त करेल? कारण पोथीत लिखित भाग आधीच मोजद असे, जो हुबेहूब उतरवला जाई. आणि मख्य चित्र 
कठोर नियमांच्या नसार केले जाई, मग तो इल्यूमिनेटर आपली कल्पना कठे आणि कंशी वापरणार? 


आपल्या कल्पना मक्‍तपणे वापरण्यासाठी काही ठिकाणे होती. दोन ओळींच्या मध्ये किंवा लिखित भाग ज्याठिकाणी कमी 
असेल तिथे खाली चित्रकार मोहक नमने तयार करत. पानांच्या मध्यभागी नक्षी काढत 


या इल्य्‌ूमिनेटर मध्ये चित्रकार आपल्या कल्पनाशीलतेला पूर्ण मुभा देत असे. इथे त्याची रचनात्मकता वाहत असे. पोथीमध्ये 
सायमनल फादर एनसैल्मच्या कोड्याचे उत्तर मिळाले होते 


